महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 

डॉ. मिरा बलभिमराव येवले, वैद्यकीय अधिकारी, 
ग्रामीण रूग्णालय, बाभळगाव, जि. लातूर यांच्या 
राजीनाम्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः राजीना २०२३/प्र.क्र.9७९० /सेवा ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : - 
१) डॉ. मिरा बलभिमराव येवले, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांनी दि.२३.०९.२०२० रोजी 
दिलेली राजीनाम्याची नोटीस 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३3३/९२/ 
८, दिनांक ०२/१२/१९९७. 
प्रस्तावना:- 
डॉ. मिरा बलभिमराव येवले, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ,ग्रामीण रूग्णालय, बाभळगाव, जि. 
लातूर यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार / स्वतंत्र निवड 
मंडळामार्फत झाली असून त्यांनी दि.२३.०९.२०२० रोजीच्या अर्जान्वये शासन सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेठा : - 


प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता, डॉ. मिरा बळभिमराव येवले, वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ, ग्रामीण रूग्णालय, बाभळगाव, जि. लातूर हे राजीनामा मंजूरीच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शातींची पूर्तता करत आहेत. डॉ. येवले हे 
दि.१६.०३.२०१९ पासून ते राजीनाम्याची नोटीस दिल्याच्या दि.२३.०९.२०२० पर्यंत गैरहजर आहेत. 
सबब, संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील २ (अ) (८) व २ (इ) मधील 
तरतुदीनुसार डॉ. मिरा बलभिमराव येवले, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचा दि. १६.०३.२०१९ ते 
दि.२३.०९.२०२० हा गैरहजर कालावधी अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून ठरविण्यात येऊन त्यांचा 
दि.२३.०९.२०२० पासून राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.७९०/सेवा-२ 


२. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०२.१२.१९९७ 
अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम, १९८१ मधील नियम २२ (१) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०५११५४४७२३१७ असा आहे. सदर शासन Beat 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY 
DHONDU 
DAGALE पळ 
(सं.धों.डगळे ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई 

६) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) 
) 
) 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

९) जिल्हा शल्यचिकित्सक, लातूर. 

१०) डॉ. मिरा बलभिमराव येवले, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
लातूर मंडळ, लातूर यांच्यामार्फत.) 

११ निवडनस्ती (सेवा ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


